पनवेल जिल्हा रायगड येथील १०० खाटांचे 
उपजिल्हा रुग्णालय व २० खाटांचे ट्रामा केअर 
सेंटर बांधकाम करणे अंतर्गत उर्वरित कामाचे 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/ प्र.क्र. ८०/आरोग्य३(अ) 
गो.ते. रुग्णालय संकुल इमारत , १० वा मजला, ए विंग 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय , मुंबई -४०० ००१. 
तारीख: १० एप्रिल,२०१८. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र ग्रारुप २००८/ प्रक्र-२८० /० ८/ आरोग्य-४, 
दि. १०.०२.२००९. 
२) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र ट्राकेयु २०१०/ प्रक्र-१२९/ आरोग्य-४, 
दि. २.०२.२०११. 
3) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र BST 2099/ प्रक्र-२९७/ आरोग्य ३(ओ, 
दि. ३.१०.२०११. 


४) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र प्रशामा २०१३/प्र.क्र.८३ /आरोग्य-३(आ), 
दि. २५.०९.२०१३. 
4) आरोग्य सेवा संचालनालयाचा प्रस्ताव क्र. संआसे / कक्ष-३ / टे-६/पनवेल उपजिरु व SMA vd 
बांध /१८१३-१४/ १८ , दि. २७.०२.२०१८. 
प्रस्तावना:- 
संदर्भाधीन क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये wade जिल्हा रायगड येथे ट्रामा केअर युनिट स्थापन 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे तसेच संदर्भाधिन क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये ३० खाटांच्या ग्रामीण 
रुग्णालय, पनवेल चे श्रेणीवर्धन करुन १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात 
आली आहे. सदर्भाधीन क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये ग्रामीण रुग्णालय, पनवेल चे १०० खाटांमध्ये श्रेणीवर्धन व 
२० खाटांच्या STAT केअर युनिट स्थापन करण्याच्या बांधकामाच्या रु. १३,८३,९८,०२३/- (अक्षरी रुपये तेरा कोटी 
Saal लाख अठयाणव हजार तेवीस फक्त) अंदाजपत्रक व आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
आहे.संदर्भ क्र.५ अन्वये आरोग्य सेवा संचालनालयाने उपजिल्हा रुग्णालय, पनवेल व २० खाटांच्या ट्रामा केअर 
युनिटच्या बांधकामा अंतर्गत उर्वरित कामांचे रु. २,९२,३९,८३१/ (अक्षरी रुपये दोन कोटी ब्यानव लक्ष 
एकोणचाळीस हजार आठशे एकतीस wad) इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर 
करण्यात आले आहे. सदर अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः WAT २०१८/प्रक्र-८०/आरोग्य ३(अ) 


शासन निर्णय:- 

या शासन निर्णयान्वये उपजिल्हा रुग्णालय, पनवेल व २० खाटांच्या ट्रामा केअर युनिटच्या आरोग्य 
सेवा संचालनालयामार्फत सादर करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकास रु. २,९२,३९,८३१/ (अक्षरी रुपये दोन 
कोटी ब्यानव लक्ष एकोणचाळीस हजार आठशे एकतीस wad) इतक्या रकमेच्या मर्यादेत खालील अटी व 
शर्तीच्या अधिन राहुन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

१) शासन निर्णय क्रमांक- प्रशामा २०१३.क्र.प्र/८३/आरोग्य३-अ,दि २५.०९.२०१३ अन्वये दिलेल्या 
प्रशासकीय मान्यतेमध्ये समाविष्ट असलेल्या कामांचा सदर प्रशासकीय मान्यतेमध्ये समाविष्ट 
नसल्याची खातरजमा करावी. 

२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक दरपत्रके 
मंजुर करुनच काम हाती घ्यावे. 

३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग , शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. 
१० जानेवारी २०१४ मधे उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात 


यावी. 
४) काम सुरु करण्यापुर्वी मांडणी qn तसेच विस्तृत नकाशास शासकीय वास्तुविशारदांकडुन 
मंजुरी घेउनच काम सुरु करावे. 
कामाचा वाव खालीलप्रमाणे आहे. 
Sr No. Essential Items Cost (Rs.) 
A) Sub Estimate for Civil Work 
1 C.C.Road 5167008.00 
2 Built up Gutter 2273622.62 
3 Compound Wall 401336.00 
[4 Structural Steel 3782591.00 
5 U.G.Tank 827714.28 
|6 _| Gate & Cabin & ACP Paneling 7872402.95 
7 Material Testing 37400.00 
|8 __—i| ETP Plant 3605000.00 
(A) 23967074.85 
12% for GST 2876048.98 
Add 1% for Labour Insurance 239670.75 
Add 4% for Contingencies 958682.99 
Add 5% for Cent age charges 1198353.74 
(B) 5272756.47 
Total Cost of Project (A) +(B) Rs.29239831.32 
Say Total Rs. 29239831/- 


सदर बांधकामासाठी येणारा खर्च पुढील लेखाशिर्षाखालील उपलब्ध अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 
लेखाशिर्ष:- 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च , 
०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य) 
११०-रुग्णालये व दवाखाने, 
(१)(अ)-पंचवार्षीक योजनातंर्गत योजना-इमारती , 
(00)(09) - माठी बांधकामे (४२१० ००१४), 
५३- मोठी बांधकामे . 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्रक्र-८०/आरोग्य ३(अ) 


सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. १६७/१८/इमा-२ 
दि. २७/०३/२०१८ अन्वये प्राप्त सहमतीने आणि वित्त विभागाचा शासन निर्णय- विअप्र २०१३ /प्र.क्र. ३०/ 2093 
विनीयम भाग-२ दि. १७/०४/२०१५ सोबतच्या परिशीष्ट भाग - पहिला उपविभाग - पाच मधील अनुक्रमांक -१ 
परिच्छेद क्र. १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्रमांक २०१८०४०९१५३७५२९३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


. Digitally signed by Rajendra 
R a e [] d ra Shamraoji Kaurte 
| DN: CN = Rajendra Shamraoji 
ne Kaurte, C = IN, S = 
S h a aa [ ad} | Maharashtra, O = Government 
Of Maharashtra, OU = Public 
Health Department 


Kau rte Date: 2018.04.10 12:56:32 


+05'30' 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुकक्‍त,आरोग्यसेवा, आयुक्‍तालय,आरोग्य भवन,मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 

जिल्हा शल्य चिकीत्सक, रायगड . 

वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, पनवेल जिल्हा-रायगड 


. कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, पनवेल, जिल्हा-रायगड 
., सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्र.१, पनवेळ, जिल्हा-रायगड 
९. 


महालेखापाल १/२ महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा )/ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपुर 


१०. वित्त विभाग, (विनीयम कार्यासन / कोषा -५/अर्थसंकल्प) मुंबई. 

११. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अवर सचिव (अर्थसंकल्प) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय , मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (आ-३अ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


